महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८.. 
निधी वितरण.... , 

सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात, प्रथम नऊ 
महिन्याकरिता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) 
एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत 
निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (बिम्स) 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ एप्रिल, २०१८. 


वाचावे:- वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दिनांक : ०२ एप्रिळ २०१८. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाने उक्त परिपत्रकान्वये, “महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२२* म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र 
असाधारण भाग-४, दिनांक : २७ मार्च, २०१८ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आला असल्याचे, तसेच सन 
२०१८-१९ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१८ SER) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य आणि 
कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत संनियंत्रण प्रणालीवर 
(BEAMS) परिपत्रकातील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून वितरीत केला जाणार असल्याचे निर्देशित केले 
आहे. तसेच, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, कृषि विषयक कार्यक्रम आणि केन्द्र पुरस्कृत 
कार्यक्रमांतर्गत राज्य हिस्सा यासाठीच्या तरतूदी १००% वितरीत करतांना परिपत्रकातील परि. क्रमांक ७ (६) 
अनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहणार असल्याचे कळविले आहे. AIIM, सन २०१८-१९ करीता 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील संबंधित नियंत्रक अधिका-यांकडे “ए-महसूळी 
लेख्यावरील खर्च” व “सी-क्र्ण शिर्षाखालील खर्च” भागविण्यासाठी प्रथम नऊमाहीकरीता (एप्रिल, २०१८ 
ते डिसेंबर, २०१८ अखेर) अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील निर्देशानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पीत तरतुदीपैकी ७०% च्या मर्यादेत प्रथम नऊमाहीकरीता (एप्रिल, २०१८ ते 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 
डिसेंबर, २०१८ अखेर) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BEAMS) खालील प्रमाणे निधी वितरीत करण्याचे 
आणि नियंत्रण अधिका-यांच्या अधिनस्त ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे :- 


(रुपये हजारात) 
“२२०३, तंत्र शिक्षण” 
(ए-महसूली लेख्यावरील खची 
अ. । मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. | क्रमांक २०१८-१९ । डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय | तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद च्या मर्यादेत 
वितरीत तरतूद 
fa] २ ३ a ह 
| झेडए-२ | २२०३, तंत्र शिक्षण, संचालक, व्यवसाय शिक्षण ३५८७३३ २५१११३ 
००१, संचालन व प्रशासन. | व प्रशिक्षण संचालनालय, 
(०१) संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण, 
(09) (09) संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण (अनिवार्य) 
दत्तमत (२२०३ ३३७१) 
2 | झेडए-२ | २२०३, तंत्र शिक्षण, संचालक, व्यवसाय शिक्षण ४३००० ३०१०० 
००१, संचालन व प्रशासन. | व प्रशिक्षण संचालनालय, 
(०१) (०३) व्यवसाय शिक्षण | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व प्रशिक्षण 
संचालनालयाचे 
बळकटीकरण करणे 
(कार्यक्रम) (२२०३ ३४६२) 
३ | झेडए-२ | 2203, तंत्र शिक्षण, संचालक, व्यवसाय शिक्षण ५००० ३५०० 
००३, प्रशासन. व प्रशिक्षण संचालनालय, 
०१. शासकीय तंत्र । महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
माध्यमिक शाळा (०१) 
(०१) कर्मचारी वर्गाचे 
प्रशिक्षण (कार्यक्रम) 
(२२०३ ३४७१) 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


:। 


झेडए-२ 


२२०३, तंत्र शिक्षण, 

१०३, तंत्र शाळा. 

(०१) शासकीय 
ंत्र माध्यमिक शाळा, (०१) 
(०१) शासकीय तंत्र 
माध्यमिक शाळा (अनिवार्य) 
(२२०३ ३३९१) 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


११७२८०३ 


८२०९६२ 


झेडए-२ 


२२०३, तंत्र शिक्षण, 

१०३, तंत्र शाळा. 

(०१) (०३) आदर्श व्यवसाय 
हाळा स्थापन करणे 
(कार्यक्रम) (२२०३ ३४९८) 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


झेडए-२ 


२२०३, तंत्र शिक्षण, 

१०३, तंत्र शाळा. 

(09) (04) व्यावसायिक 
शिक्षण संचालनालया- 
अंतर्गत विविध योजनेसाठी 
पदे निर्माण करणे 
(कार्यक्रम).. (२२०३ ३५१३) 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


६९९९३ 


४८९९५ 


झेडए-२ 


२२०३, तंत्र शिक्षण, 

१०३, तंत्र शाळा. 

(०२) शासकीय औद्योगिक 
संस्था, (०२) (०१) 
शासकीय औद्योगिक 
शाळा (अनिवार्य) 
(२२०३ ३३३५) 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


६८०७ 


४७६५ 


झेडए-२ 


२२०३, तंत्र शिक्षण, 

१०४, अशासकीय तंत्र 
महाविद्यालये व संस्था 
यांना सहाय्य. (०१) 
परिरक्षण अनुदान-(०१) 
(०१) da a औद्योगिक 
शाळा (अनिवार्य) 

(2203 ३३४४) 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


७५०९८६९ 


५२५६९०८ 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च) 


९ | झेडए-२ | 2203, तंत्र शिक्षण, संचालक, व्यवसाय शिक्षण १४ | 
१०७, शिष्यवृत्त्या व प्रशिक्षण संचालनालय, 
(००) (०० (09) तंत्र | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
औद्योगक शाळा (अनिवायी 
(२२०३ ३३६२) 
| झेडए-२ | 2203, तंत्र शिक्षण, संचालक, व्यवसाय शिक्षण २६५३५ १८५७५ 
१०८, परीक्षा व प्रशिक्षण संचालनालय, 
(09) व्यवसाय परीक्षामंडळ | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(०१) (०१) व्यवसाय शिक्षण 
परीक्षा मंडळ (अनिवायी 
(२२०३ ३२५३) 
एकूण.. २२०३ (दत्तमत).. ९१९२७६१ ६४३४९३३ 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च) 
“२२०३, तंत्र शिक्षण” 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च 
अ. । मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. | क्रमांक २०१८-१९ । डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय | तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद च्या मर्यादेत 
वितरीत तरतूद 
1१ | २ ३ 1 ह| षु ६ 
| झेडए-२ | २२०३, तंत्र शिक्षण, संचालक, व्यवसाय शिक्षण २० १४ 
००१, संचालन व प्रशासन. | व प्रशिक्षण संचालनालय, 
(०१ (०२) संचालक | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण (अनिवार्य) 
भारीत(२२०३ ३३८२) 
५०. इतर खर्च 
एकूण.. २२०३ (भारीतो.. २० शिकाल 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


(रुपये हजारात) 
“२२३०, कामगार व सेवायोजन" 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्ची 
अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. | क्रमांक २०१८-१९ | डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय  तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद च्या मर्यादेत वितरीत 
तरतूद 
pa] २ ३ 1 ee z & 
झेडए-२ | 2230, कामगार व सेवायोजन | आयुक्‍त कौडाल्य ६६८६५ ४६८०६ 
०२. सेवायोजन सेवा. विकास, रोजगार व 
००१. संचालन व प्रशासन उद्योजकता 
(09) सेवायोजन संचाळक. । संचालनालय, मुंबई. 
(०१) (०१ सेवायोजन 
संचालक, मुंबई (अनिवार्य) 
(२२३० १०७२) 
२ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | आयुक्त ated ४००० २८०० 
००, ०२. सेवायोजन सेवा. विकास, रोजगार व 
००१. संचाळन व प्रशासन उद्योजकता 
(०0१ (०२) सेवायोजन | संचालनालय, मुंबई. 
संचालनालय कार्यालयाच्या 
अधिका-यांचे प्रशिक्षण 
(कार्यक्रम).. (२२३० १०८१) 
3 | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | आयुक्त ated 3424 २४६८ 
०२. सेवायोजन सेवा. विकास, रोजगार व 
००१. संचाळन व प्रशासन उद्योजकता 
(०१ (०३) सेवायोजन | संचालनालय, मुंबई. 
कार्यालयात ग्रंथालय सह्य 
अभ्यासिका निर्माण करणे 
(कार्यक्रम).. (२२३० १५५५) 
४ | झेडए-२ |२२३०, कामगार व सेवायोजन । आयुक्त कौशल्य ५०००० ३५००० 
०२. सेवायोजन सेवा. विकास, रोजगार व 
००१. संचाळन व प्रशासन उद्योजकता 
(०१) (०६) व्यवसाय म संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


आणि समुपदेशन केन्द्र स्थाप 
करणे. (कार्यक्रम) (२२३० ६०३८) 


झेडए-२ 


२२३०, कामगार व सेवायोजन 
०२. सेवायोजन सेवा. 

००१. संचालन व प्रशासन 
(09) (०८) प्रमोद महाजन 
कौड़ाल्य व उद्योकता विकास 
अभियान (कार्यक्रम).. 
(२२३० ६११८) 


आयुक्‍त कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
उद्योजकता 
संचालनालय, मुंबई. 


६००००० ४२०००० 


झेडए-२ 


२२३०, कामगार व सेवायोजन 
०२. सेवायोजन सेवा. 

००१. संचालन व प्रशासन 
(०१) (०९) महाराष्ट्र कौशल्य 
विकास संस्था (कार्यक्रमो.. 
(२२३० ६१२७) 


आयुक्‍त कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
उद्योजकता 
संचालनालय, मुंबई. 


४५२०० ३१६४० 


झेडए-२ 


२२३०, कामगार व सेवायोजन 
०२. सेवायोजन सेवा. 

००१. संचालन व प्रशासन 
(०१) (१०) मॉडेल करिअर सेंट 
(कार्यक्रम)...(२२३० ए०११) 


आयुक्‍त कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
उद्योजकता 
संचालनालय, मुंबई. 


२७५ १९२ 


झेडए-२ 


२२३०, कामगार व सेवायोजन 
०२. सेवायोजन सेवा. 

००१. संचालन व प्रशासन 
(09) (११) महाराष्ट्र कौशल्य 
विकास संस्था (१०० टक्‍के 
केन्द्र पुरस्कृत योजना) 
(कार्यक्रम) .. (२२३० ए०२२) 


आयुक्‍त कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
उद्योजकता 
संचालनालय, मुंबई. 


7 7 


झेडए-२ 


२२३०, कामगार व सेवायोजन 
०२. सेवायोजन सेवा. 

००१. संचालन व प्रशासन 
(०१) (१२) प्रधान मंत्री कौशल्य 
विकास योजना (१०० टक्के 
केन्द्र पुरस्कृत योजना) 
(कार्यक्रम) .. (२२३० ए३०७) 


आयुक्‍त कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
उद्योजकता 
संचालनालय, मुंबई. 


३०००००० २१००००० 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


१०१, सेवायोजन सेवा.. 
(09) सेवायोजन सेवा-- 
(०१) (०१ सेवायोजन 
कार्यालये (अनिवायी.... 


(2230 ११६१) 


विकास, रोजगार व 
उद्योजकता 
संचालनालय, मुंबई. 


| झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन । आयुक्‍त कौशल्य २५००० १७५०० 
०२. सेवायोजन सेवा. विकास, रोजगार व 
००१. संचालन व प्रशासन  । उद्योजकता 
(०२) सेवायोजन कार्यालयाचे| संचालनालय, मुंबई. 
संगणकीकरण. 
(०२) (०१) य 
कार्यालयाचे संगणकीकरण 
(कार्यक्रम). . (२२३० १०९२) 
एकूण.. २२३०-- ००१, संचालन व प्रशासन (दत्तमत).. ३७९४८६५ २६५६४०६ 
अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. | क्रमांक २०१८-१९ | डिसेंबर, २०१८ या 
साठी  ।नऊमाहीकरीता एकूण 
वार्षिक मंजूर वार्षिक तरतूदीच्या 
अर्थसंकल्पीय | ७०%च्या मर्यादेत 
तरतूद वितरीत तरतूद 
1१| २ ३ PB 4 & 
झेडए-२ [2230, कामगार व सेवायोजन | आयुक्त कौशल्य १३६३१५ ९५४२१ 
००४, संशोधन, सर्वेक्षण व | विकास, रोजगार व 
सांख्यिकी..(०१) रोजगार | उद्योजकता 
उपलब्धतेची माहिती. संचालनालय, मुंबई. 
(०१) (०१) रोजगार उपलब्धता 
माहिती व युवक रोजगार सेवा 
(अनिवार्य). .. (२२३० ११०७) 
एकूण.. २२३०-- ००४, (दत्तमत).. १३६३१५ ९५४२१ 
अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. क्रमांक २०१८-१९ | डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय | तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद ।च्या मर्यादेत वितरीत 
तरतूद 
pa] २ 3 1 ae 4 & 
; झेडए-२ | 2230, कामगार व सेवायोजन | आयुक्‍त कौशल्य २३६३१९ १६५४२३ 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


२ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | आयुक्त कौशल्य १०१०५ ७०७४ 
१०१, सेवायोजन सेवा.. विकास, रोजगार व 
(०२) विशेष सेवायोजन | उद्योजकता 
कार्यालय. संचालनालय, मुंबई. 
(02) (०१) अपंग व्यक्तींसाठी 
विशेष सेवायोजन कार्यालय, 
मुंबई (अनिवायी. 
(२२३० ११८१) 
एकूण.. २२३०-१०१, सेवायोजन (दत्तमत).. २४६४२४ १७२४९७ 
एकूण.. ०२, सेवायोजन सेवा.. (दत्तमत).. ४१७७६०४ २९२४३२३ 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च) 
“२२३०, कामगार व सेवायोजन" 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च) 
अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. | क्रमांक २०१८-१९ | डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय | तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद च्या मर्यादेत 
वितरीत तरतूद 
Pa] २ ३ a ee द 
| झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय १४०९९ ९८६९ 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
००३. कारागिर व पर्यवेवक्षक | संचालनालय, 
यांचे प्रशिक्षण. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(09) शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण कार्यशाळा. 
(०१ (०१ शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण 
कार्यशाळा (अनिवार्य)... 
(२२३० ए०५८) 
२ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचाळक, व्यवसाय | ५३२७२०५ ३७२९०४४ 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) कारागिरांचे तांत्रिक व | संचालनालय, 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


व्यवसायिक प्रशिक्षण. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(०२) (०१) कारागिरांचे तांत्रिक 
q व्यावसायिक प्रशिक्षण 
(अनिवार्य) ..(२२३० ए०३१) 
3 | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय २४९०० १७४३० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (०३) कारांगिरांसाठी | संचालनालय, 
तांत्रिक व व्यावसायिक | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रशिक्षणाचा विस्तार (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रमौ ...... 
(2230 ए०१५६) 
४ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय ७४७०० ५२२९० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (०४ कारांगिरांसाठी | संचालनालय, 
तांत्रिक व व्यावसायिक | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रशिक्षणाचा विस्तार (केन्द्र 
हिस्सा) (कार्यकम)...... 
(2230 ए१६५) 
५ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय ५०००० ३५००० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (०५) व्यवसाय शिक्षण व | संचालनालय, 
प्रशिक्षण संचालनालयाचे | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
बळकटीकरण करणे (माहिती 
प्रणाली व्यवस्थापन) 
(कार्यक्रम)..... (२२३० ए१७४) 
६ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय २५०० १७५० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (०६) स्वतंत्र फिडर | संचालनालय, 
लाईन बसविणे (कार्यक्रम)..... महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(2230 ए१८३) 
७ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय ५००० ३५०० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (०७) कर्मचारी वर्गाचे | संचालनालय, 
प्रशिक्षण (कार्यक्रम)..... महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(2230 ए१९२) 
८ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय ३८०४९८ २६६३४९ 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (०८) प्रवेशा क्षमता संचालनालय, 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


वाढविण्यासाठी औद्योगिक | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार 
करणे (कार्यक्रम)...... 
(२२३० ए२०९) 
९ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय २५०० १७५० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (०९) १३ व्या fea) संचालनालय, 
आयोगांतर्गत प्रशिक्षण | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संस्थांचे बळकटीकरण करणे 
(कार्यक्रम)......(२२३० ए२१८) 
| झेडए-२ | 2230, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय शि शि 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (१० अंकीय (डिजीटल) | संचालनालय, 
ग्रंथालय सुरु करणे | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(कार्यक्रम)......(२२३० ए२२७) 
| झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय शि शि 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (११) प्रशिक्षण-नि- संचालनालय, 
सेवानिश्चिती केंद्र स्थापन महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
करणे (कार्यक्रम) (२२३० ए२३६) 
१२ | झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय २०० १४० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (१२) अतिरेकी | संचालनालय, 
कारवाईग्रस्त जिल्हयातील | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
युवकांसाठी कौशल्य विकास 
कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम). (2230 ए२४५) 
१३ | झेडए-२ | 2230, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय ३६० २५२ 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (१३) अतिरेकी | संचालनालय, 
कारवाईग्रस्त जिल्हयातील | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
युवकांसाठी कौशल्य विकास 
कार्यक्रम केंद्र हिस्सा) 
(कार्यक्रम).. (२२३० ए२४५) 
एकूण-(००३) (दत्तमत).. (ए-महसूली लेख्यावरील Ga) | ५८८१९६४ ४११७३७५ 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. क्रमांक २०१८-१९ | डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय | तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद च्या मर्यादेत 
वितरीत तरतूद 
za २ ३ 1 छी & & 
झेडए-२ | 2230, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय १७६९१० १२३८३७ 
१०२, शिकाऊ उमेदवारांचे | शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण..(0१) शिकाऊ | संचालनालय, 
उमेदवारी प्रशिक्षण... (09) | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(०१) शिकाऊ ठमेवारांबाबत 
अधिनियम, १९६१ अन्वये 
शिकाऊ उमेदवारांचे प्रशिक्षण 
(अनिवार्य).. (२२०३ ए०४९). 
एकूण..२२३० ..१०२ (०१) (०१).. १७६९१० १२३८३७ 
“२२३०, कामगार व सेवायोजन" 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च)... (ATA)... 
अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिळ, २०१८ ते 
क्र. क्रमांक २०१८-१९ | डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय | तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद च्या मर्यादेत 
वितरीत तरतूद 
[a | २ ३ PB & ६ 
| झेडए-२ | २२३०, कामगार व सेवायोजन | संचालक, व्यवसाय १००० ७०० 
०३, प्रशिक्षण.. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०२) (02) कारागिरांचे संचालनालय, 
तांत्रिक व व्यावसायिक | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रशिक्षण.. थारीत(अनिवायी.. 
(२२३० ए०६७) 
१३. कार्यालयीन खर्च. 
एकूण.. २२३०, कामगार व सेवायोजन.. (भारीत).. १००० 1७900 | 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


(रुपये हजारात) 


“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण" 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च) 


मागणी 
क्रमांक 


लेखाशिर्ष 


नियंत्रक अधिकारी 


सन 
२०१८-१९ 
साठी 
वार्षिक मंजूर 
अर्थसंकल्पीय 
तरतूद 


एप्रिल, २०१८ ते 
डिसेंबर, २०१८ या 
नऊमाहीकरीता 
एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ७०% 
च्या मर्यादेत 
वितरीत तरतूद 


३ 


1 छी 


द 


झेडए-२ 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, 

६० इतर सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण कार्यक्रम. 

१०४, ठेव संलग्न विमा 
योजना- 

शासकीय भविष्य निर्वाह निधी 
(०१) ठेव संलग्न विमा योजना 
(०१) (०१) ठेव संलग्न विमा 
योजनेबद्दल प्रदाने 
(अनिवार्य)... (२२३५ २४८४) 
५० इतर खर्च 


(१ नियंत्रण अधिकारी, 
area विकास व 
उद्योजकता विभाग. 

(2) संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(3) आयुक्‍त, कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
उद्योजकता 

संचालनालय, 
मुंबई. 


नवी 


७८० 


५8६ 


झेडए-२ 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, 

६० इतर सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण कार्यक्रम. 

(०१) (०२) अनुदानित 
अशासकीय महाविद्यालये, 
तंत्र व औद्योगिक शाळा, 
तंत्रनिकेतने, अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये कला संस्था 
इत्यादी मधील कर्मचा-यांना 
ठेव संलग्न विमा योजनेबद्दल 
प्रदाने (अनिवायी.... 
(२२३५ बी५०३).. 

दत्तमत.. ५० इतर खर्च 


संचाळक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३०० 


२१० 


एकूण (०१).. २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण .. 


१०८० 


७५६ 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


(रुपये हजारात) 
“२२३५, सचिवालयीन - सामाजिक सेवा" 
(ए-महसूली लेख्यावरील खर्च) 
अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. । क्रमांक २०१८-१९ । डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय | तरतूदीच्या ७०% 
तरतूद च्या मर्यादेत 
वितरीत तरतूद 
sa 2 3 FB षु ६ 
। झेडए-२ २२५१, सचिवालय सामाजिक | नियंत्रग अधिकारी, ६०२०४ ४२१४३ 
सेवा... area विकास व 
९०. सचिवालय, उद्योजकता विभाग. 
०१) रोजगार व स्वयं 
विभाग.. (०१) (०१) रोजगार व 
यं विभाग (अनिवायी.. 
(२२५१ ०५१६) 
2 | झेडए-२ २२५१, सचिवालय सामाजिक | नियंत्रण अधिकारी, २००० १४०० 
सेवा... कौडल्य विकास व 
९०. सचिवालय, उद्योजकता विभाग. 
०१) (04) कौशल्य fe 
विद्यापीठ (कार्यक्रम). 
(२२५१ १०७६) .. 
३१, सहायक अनुदाने 
वेतनेतर). 
एकूण.. (०१) दत्तमत.. ६२२०४ ४३५४३ 
२२५१, सचिवालयीन सामाजिक सेवा .. 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


(रुपये हजारात) 
“७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादिंना कर्ज" 
(सी-क्रण शिर्षाखालील खर्च) 
अ. | मागणी लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी सन एप्रिल, २०१८ ते 
क्र. क्रमांक २०१८-१९ | डिसेंबर, २०१८ या 
साठी नऊमाहीकरीता 
वार्षिक मंजूर | एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ७०% च्या 
तरतूद मर्यादेत वितरीत 
तरतूद 
Pa) ३ 1४ पु द 
| झेडए-३ | ७६१०, शासकीय कर्मचारी, (१) नियंत्रण अधिकारी, ३१६९०१ २२१८३१ 
इत्यादिंना कर्ज. ल्य विकास व 
२०१, घरबांधणी अग्निमे, द्य विभाग. 
(०१) (09) घरबांधणी अग्निमे (२) संचालक, व्यवसाय 
(अनिवार्य) (५७६१० १६७३) ठिक्षण व प्रशिक्षण 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा. संचालनालय, महाराष्ट्र 
ज्य, मुंबई. 
(3) आयुक्त, कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
ह्य 
ंचालनालय,नवी मुंबई. 
2 | झेडए-३ ७६१०, शासकीय कर्मचारी, | (१) नियंत्रण अधिकारी, २५००० १७५०० 
त्यादिंना कर्ज. कौडल्य विकास व 
२०२, मोटार वाहने खरेदी उद्योजकता विभाग. 
ग्रिमे, (२) संचालक, व्यवसाय 
०१) (09) मोटार वाहन खरेदी शिक्षण व प्रशिक्षण 
ग्रिमे.(अनिवार्य)(७६१० १६८२) संचालनालय, मुंबई. 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा. (३) आयुक्‍त, कौशल्य 
विकास, रोजगार व 
द्य 
ंचालनालय,नवी मुंबई. 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


३ | झेडए-३ | ७६१०, शासकीय कर्मचारी, (१) नियंत्रण अधिकारी, ४१०० २८७० 
इत्यादिंना कर्ज. ल्य विकास व 
२०४, स्वीय सहाय्यक खरेदी उद्योजकता विभाग. 
अग्निमे, (२) संचालक, व्यवसाय 
(०१) संगणक खरेदी ara. शिक्षण व प्रशिक्षण 
(०१) (०१) संगणक खरेदीसंचालनालय, महाराष्ट्र 
करण्यासाठी ग्रिमेराज्य, मुंबई. 

(अनिवार्य).. (9६१० १७१८) |३) आयुक्‍त, कौशल्य 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा. विकास, रोजगार व 
द्य 

ंचालनालय,नवी मुंबई. 


एकूण.. (दत्तमत)..७६१०, शासकीय कर्मचारी, ३४६००१ २४२२०१ 
इत्यारदिंना कर्जे .. 
(सी-क्रण शिर्षाखालील खर्च 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील निर्देशानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीपैकी ७०% च्या मर्यादेत प्रथम नऊमाहीकरीता अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर 
(BEAMS) वाटप करण्यात येणारा निधी खाळील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


(१) ज्या उद्देशासाठी निधी/अनुदान मंजूर आहे, त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. 
तसेच, इतर लेखाशिर्षाखाली वळती करता येणार नाही. 


(२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिका-यांनी दरमहा 
शासनास १० तारखेपर्यन्त सादर करावा. 


(३) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, कृषि विषयक कार्यक्रम आणि केन्द्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत 
राज्य हिस्सा यासाठीच्या तरतूदी १००% वितरीत करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकातील परि. 
क्रमांक ७ (६) अनुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. त्याप्रमाणे, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) निधी वितरीत करण्यात येईल. 


(४) वेतनेतर अनुदान वितरीत करतांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अ.क्र. ६, नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिका-यांची 
मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


(4) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करतांना अ.क्र. ४, नियम ३९ (ब) टिप-४, अ.क्र. ५, नियम ३९, (ब) 
टिप-५ अन्वये, तसेच अ.क्र. ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिका-याची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 


(६) खाजगी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देतांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-१, उपविभाग एक मधील अ.क्र. २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिका-यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा 
करावे. 


(७ ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे, अशा तरतूदी वितरीत 
करतांना भाग-१, उपविभाग-तीन, अ.क्र. चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराप्रमाणे सक्षम 
प्राधिका-यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 


(८) विविध शासकीय/प्रशासकीय संस्थांना, तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वीच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे ((1॥॥28॥01 Certificates) विभागाने/ 
आयुक्‍त कार्यालयाने/संचालनालयाने प्राप्त करावीत. पूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय 
पुढील अनुदान वितरीत करु नये. 


(९) वैयक्तिक लाभार्थींच्या योजनेची देयके आहरीत करतांना लाभधारकांची यादी निश्चित करुन योग्य 
त्या तपशिलासह देयका सोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


(१० शिष्यवृत्ती, शिक्षणशुुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी यांची प्रदाने, इलेक्ट्रानिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. 


(११) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता/तांत्रिक मान्यता, तसेच आवश्यक तेथे सचिव 
समितीची मान्यता प्राप्त करुन घेतल्या-शिवाय खर्च करु नये. त्याचप्रमाणे, हा निधी ठेव बांधकामाचे 
स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 


(१२) साहित्य खरेदीची प्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची देयके कोषागारांतून 
आहरित करण्यात येऊ नये. खरेदी विषयक धनादेडा संबंधित पुरवठादाराच्याच नांवाने अदा करण्यात यावा. 
दरकरार/निविदे मध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्निम अदा करण्यात येऊ नये. 


(१३) संगणकीकरण संदर्भातील खर्च शासनाचे दरपत्रकानुसारच करण्यात यावा आणि आवश्यक तेथे 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची मान्यता प्राप्त करुन घेण्यात यावी. 


(१४ थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणा-या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य प्रत्यक्ष प्राप्त 
झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


(94) BEAMS वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला निधी हा कोषागारातून आहरित करुन 
स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवण्यात येऊ नये. तसेच, आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाळीवरील निधी कोषागारातून आहरित करतांना D.C. 8॥ द्वारेच आहरित करण्यात यावा, A.C. Bills 
सादर करुन कोणताही निधी आहरित करण्यात येऊ नये. 


(१६) सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित शासकीय/प्रशासकीय संस्थांकडून पूर्वी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घ्यावीत. तसेच, ३ महिन्यांपूर्वी 
दिलेल्या अनुदानाचा ७५% विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. 


(१७) स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच महामंडळे यांना अनुदानित वितरीत करण्यापूर्वी सदर संस्थांकडून 
राज्य शासनास येणे असणा-या रकमांचा आढावा घेऊन, रकमा वसूल केल्यानंतरच उर्वरित अनुदान वितरीत 
करण्यात यावे. 


(१८)केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात मागील वर्षामधील केन्द्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा 
असल्यास वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. तसेच, केन्द्र सहाय्यीत/केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम 
यांच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी इतर वळविता येणार नाही. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील निर्देशानुसार वेतनविषयक खर्च वगळता उर्वरित 
बाबींचा खर्च आर्थिक वर्षाचे कालावधीत समप्रमाणात केला जात नाही. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही 
प्रक्रीयेअभावी तो खर्च करता येत नाही. परिणामी, बहुतांश तरतूदी वर्षभर अखर्चित राहतात व आर्थिक 
वर्षाच्या अखेरच्या कालावधीत Gan तयारीशिवाय खर्च केला जातो. तसेच, दरवर्षी २५% पेक्षा जास्त 
अर्थसंकल्पित तरतूद आर्थिक वर्षाच्या होवटच्या महिन्यात खर्च झालेली दिसते. या सर्व बाबींमुळे वित्तीय 
शिस्तीचे पालन होत नसल्याने विकास कार्यक्रमाची प्रगती राखली जात नाही. त्यामुळे, सन २०१८-१९ या 
वर्षासाठी संबंधितांनी खर्चाचे प्रमाण योग्यरित्या नियोजित करावे. त्याचप्रमाणे, त्याबाबतचा आढावा संबंधित 
प्राधिकरणाने/विभागाने दर 3 महिन्यांनी घ्यावा व वर्षाच्या होवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च (Rush of 
Expenditure) होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. तसेच, संबंधित प्राधिकरणाने/विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रमाणाबाहेर 
खर्च (Rush of Expenditure) होणार नाही आणि आर्थिक अनियमितता (Financial Ir-regularity) होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची त्यांच्या स्तरावर निर्देश देण्यात यावेत. यथास्थिती, निधी खर्च करतांना राज्य 
शासनाच्या कार्य नियमावळी व सर्व/अटी adm पालन करण्यात येईल, याबाबत संबंधित 
प्राधिकरणाने/विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांवर जबाबदारी निश्चित करावी. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील नियम क्रमांक-१४९ आणि वित्त 
विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९ /अर्थसं-३, दिनांक : ०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये 
दिलेल्या निर्देशानुसार, यथास्थिती मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१७०३/२०१८/प्र.क्र. १७/रोस्वरो-२, 


६ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक : २०१८०४१११२३५३६३००३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vilas Ramchandra शान 


2.5.4.20=1ad90a0f1e654852c761ba304ebd0583d7cf8fbf4be442929 


. . के 
Wa ny a rl 2df751988b1fa60, cn=Vilas Ramchandra Wanjari 
Date: 2018.04.19 15:49:05 +05'30' 


(विलास रा. वंजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


(१) मा. मंत्री (lated विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(२) मा. राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(३) मा. सचिव (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
(8) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
(५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कौडाल्य विकास सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
( 

( 

( 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
६) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील मागास विकास महामंडळ, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १, मुबई. 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र २, नागपूर. 
(१०) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १ , मुंबई. 
(११ महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
(१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(१३) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४) वित्त विभाग (व्यय/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१५) उपसचिव (व्यशि/प्रशा/अर्थसंकल्प), कौ. वि. व उ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(१६) अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, व्यशि-१, व्यशि-२,व्यशि-३, व्यशि-४, व्यशि-५, अभि-१, प्रशा-१, 
प्रशा-२, रोस्वरो-१, रोस्वरो-२ कार्यासने, कौ. वि. व उ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(१७) निवड नस्ती, रोस्वरो-२ कार्यासन, कौ.वि. व उठ. वि., मंत्रालय, मुंबई. 


( 
( 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


